राज्यातील विनाअनुदानित व कायम विना अनुदानित 
शिक्षणश्ार्रा व शारिरीक शिक्षण महाविद्यालयांचे 
शिक्षण शुल्क निर्धारित करण्यासाठी गठीत केलेल्या 
समितीवर नामनिर्देशानाने अशासकीय सदस्याची 
नियुक्‍ती करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.०४/मशि-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २७ ऑक्टोबर, २०२२. 
वाचा :- 
शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्र.संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.४/मशि-२, दि.१४.१२.२०२१ 


Kell 


शासन निर्णय :- 
राज्यातील विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित महाविद्यालयांतील शिक्षणशास्त्र व शारिरीक 
शिक्षण अभ्यासक्रमांचे शिक्षण शुल्क निश्चित करण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या समितीवर, सदर्भाधीन 
शासन निर्णयान्वये नामनिर्देशानाने नियुक्‍ती करण्यात आलेल्या खाजगी शिक्षक प्रशिक्षक संघटनेच्या 
प्रतिनिधी (शारिरीक शिक्षण) डॉ.अंजली पी. ठाकरे, प्राचार्य, श्री. शिवाजी कॉलेज ऑफ फिजीकल 
एज्युकेशन, शिवाजी नगर, अमरावती यांची नियुक्‍ती रद्द करण्यात येत असून त्यांच्याऐवजी डॉ. महेश 
नारायणराव देशपांडे, सहयोगी प्राध्यापक, चंद्रशेखर आगाशे शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय, पुणे यांची 
नियुक्‍ती करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. संदर्भाधीन शासन निर्णयातील अन्य सर्व बाबी जज्ञाच्या तर्या लागू असतील. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१०२७१५१६४८२१०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by HEMANT SUDHAKAR 
PATHAK 
Date: 2022.10.27 15:21:35 +05'30' 


(हे. सु. पाठक) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
३. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४. मा.मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
५. प्रधान सचिव, (वित्त विभाग), मंत्रालय, मुंबई (सदस्य शिक्षण शुल्क समिती), 
६. प्रधान सचिव (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
७. संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई, 
८. प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
९. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१०. सह संचालक, शिक्षण शुल्क समिती, शासकीय अध्यापक महाविद्यालय, एलफिन्स्टन 
तांत्रिक विद्यालय आवार, धोबी तलाव, मुंबई-४०० ००१, 
११. सर्व विभागीय सह संचालक, उच्च शिक्षण, 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.०४/मशि-२ 


१२. सर्व अकृषि विद्यापीठांचे कुलसचिव, 

१३. प्राचार्य, सिडनहँम वाणिज्य, महाविद्यालय, मुंबई (सदस्य शिक्षण शुल्क समिती), 

१४. डॉ.अंजली पी. ठाकरे, प्राचार्य, श्री. शिवाजी कॉलेज ऑफ फिजीकल एज्युकेशन, 

शिवाजी नगर, अमरावती 
. डॉ. Heal नारायणराव देशपांडे, सहयोगी प्राध्यापक, चंद्रशोखर आगाठी शारीरिक शिक्षण 
महाविद्यालय, पुणे 

१६. श्री. व्ही.बी.शार्मा, (श्री. व्ही.बी.शार्मा अँण्ड कं., Tes अकाऊन्टन्टस्‌, गोंदिया, 

१७. श्रीमती नलिनी पाटील, प्राचार्य, एसएनडीटी कॉलेज ऑफ VSI (SALVA), 
महर्षी कर्वे विद्या विहार, कर्वे रोड, पुणे-४११ ०३८. 

१८. सर्व प्राचार्य, विनाअनदानित व कायम विनाअनुदानित शिक्षणशास्त्र व शारिरीक शिक्षण 
महाविद्यालये (संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेमार्फत) 

१९. महालेखापाल,(लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र राज्य,मुंबई/नागपूर, 

२०. महालेखापाल,(लेखापरीक्षा),महाराष्ट्र राज्य,मुंबई/नागपूर, 

२१. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

२२. उपसचिव (मशि), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२३. कार्यासन मशि-३, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

२४. निवड नस्ती (मठि-२). 


१५ 


es 


पृष्ठ २ पैकी २ 


